शासकीय वैद्यकीय/आयुर्वेद/दंत/होमिओपॅथी 
महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये बाह्ययंत्रणेद्वारे 
Mechanized Cleaning Services सुरु 
करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२५७/प्रशा-२ 
९वा मजला, गो. ते. रुग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मंत्रालय - ४००००१ 
तारीख : १९ डिसेंबर २०२३. 


वाचा - 

१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनिमय भाग-२, दि. 
१७.०४.२०१५ 
वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आ.पू.क, दि. २७.०४.२०२२ 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकिर्ण-२०२१/ 
प्र.क्र.३३१/प्रशा-१, दि.१४.०७.२०२२ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रशामा-१२२२/प्र.क्र.०१/आ-७, दि. 
१८.०९.२०२३ 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांच्या पत्र क्र.संवैशिवसं/बाह्यस्रोत 
स्वच्छता सेवा/सा.बा.वि./३२१४/२०२३, दि. १३.१०.२०२३ 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांच्या पत्र क्र.संवैशिवसं/बाह्यस्रोत 
स्वच्छता सेवा/शिकाना/४०९१/२०२३, दि. ०२.१२.२०२३. 


२ 
3 


— ~— 


8 


— 


4 


nS 


& 


ne 


प्रस्तावना - 


राज्यातील शासकीय/वैद्यकीय/आयुर्वेद/दंत/होमिओपॅथी महाविद्यालये व त्यास संलग्नित 
रुग्णालयांमधील स्वच्छता विषयक सेवांचा दर्जा उंचावण्याची आवश्‍यकता आहे. त्याच प्रमाणे 
दिनांक १४.०७.२०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये National Accreditation Board for 
Hospital Providers (NABH) अंतर्गत संस्थेचे मानांकन होण्यासाठी स्वच्छता सेवेबाबत अधिक 
कार्यक्षम राहणे आवश्‍यक ठरविले आहे. त्याकरीता National Accreditation Board for Hospital 
Providers (NABH) यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्वच्छतेकरीता 
महत्वाचे निकष पालन करावयाचे आहेत. तसेच कोविड १९ प्रादुर्भावापासून रुग्णालयांमध्ये 
साफसफाईवर जास्त भर देण्यात येत असून, रुग्णांच्या निरोगी आरोग्यासाठी रुग्णालय परिसर 
स्वच्छ असणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या अधिपत्याखाली ७६ 
शासकीय वैद्यकीय/आयुर्वेद/दंत/होमिओपॅथी महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयांच्या बांधीव क्षेत्र 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. २५७/प्रशा-२, दि.१९ डिसेंबर २०२३ 


बाह्य परिसराची दैनदिन साफसफाई व स्वच्छता हे काम एकल बाह्ययंत्रणेद्वारे तांत्रिक पध्दतीने 
सेवा (Mechanized Cleaning Services) राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय- 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये अधिनस्त परिशिष्ट अ मध्ये नमूद ७६ शासकीय 
वैद्यकीय/आयुर्वेद/दंत/होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालयांत बाह्ययंत्रणेद्वारे ॥॥७०॥81260 
Cleaning Services सुरु करण्याकरिता येणा-या रु.१७६,२५,६४,६७३/- (अक्षरी एकशे Merde 
कोटी पंचवीस लाख चौसष्ट हजार सहा त्र्याहत्तर मात्र) इतक्या अंदाजित वार्षिक खर्चास पुढील 
पाच वर्षाकरिता प्रशासकीय मान्यता प्रदान देण्यात येत आहे. 


२. वैद्यकीय शिक्षण व आयुष संचालनालय अधिनस्त ७६ संस्थेचे अंदाजित क्षेत्रफळ, विनावापर 
असलेल्या जागेचे क्षेत्रफळ विचारात घेवून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संदर्भाधीन 
दि.१८.०९.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वापरात असलेल्या क्षेत्रफळाकरीता रु. ८४/- प्रती 
स्केअर मिटर प्रती महिना या प्रमाणे व विना वापर असलेल्या क्षेत्रफळाकरीता रु. ९.४०/- प्रती 
स्केअर मिटर प्रति महिना या प्रमाणे अंदाजित दर घेतले असता खालील प्रमाणे अंदाजित खर्च 
अपेक्षित आहे. 


अ. | ६ Mechanized | सार्वजनिक आरोग्य |) एकूण मासिक खर्च | एकूण वार्षिक खर्च 
क्र. प्रकार Cleaning Services विभागाचे स्वच्छता (रु.) (जी.एस.टी. रु.) (जी.एस.टी. 
द्वारा स्वच्छ करता । करिता प्रति महिना शिवाय) शिवाय) 
येणा-या एकूण दर प्रति (Sq. Mtr.) 
परिसर (Sq. Mtr.) 
अ) वैद्यकीय शिक्षण संचालनालय अधिनस्त ६४ संस्थेचे तपशिल 
शि . | बांधीव १३४११३६ रु. ८४.००/- ११२६५५४२४ १३५१८६५०८८ 
क्षेत्र 
२. । खुला क्षेत्र २९२९२०३ रु. ९.४०/- २७५३४५०८ ३३०४१४०९८ 
ब) आयुष संचालनालय अधिनस्त १२ संस्थेचे तपशिल 
शि . | बांधीव ६५६०० रु. ८४.००/- ५५१०४०० ६६१२४८०० 
क्षेत्र 
२. । खुलाक्षेत्र १२५५३८ रु. ९.४०/- ११८००५७ १४१६०६८६ 
एकूण खर्च (अ--ब) रु.१४,६८,८०,३८९ । रु.१७६,२५,६४,६७३ 


३. उपरोक्त शासन मान्यता खालील अटी व शर्तीचे पालन करण्याची संपूर्ण जबाबदारी 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांची राहील :- 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. २५७/प्रशा-२, दि.१९ डिसेंबर २०२३ 


१) 


ज्या रुग्णालयांमध्ये नियमित सफाईगार कार्यरत आहे, sean रुग्णालयांमध्ये नियमित/ 
बाह्ययंत्रणेद्दारे उपलब्ध असलेल्या सफाईगार कर्मचा-यांची संख्या विचारात घेवून सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाकडून उपलब्ध मनुष्यबळासाठी बांधीव/खुले क्षेत्र आरक्षित करून घ्यावे. 
आरक्षित केलेले क्षेत्र वगळून उर्वरित क्षेत्रासाठी Mechanized पध्दतीने स्वच्छता सेवा उपलब्ध 
करुन घेण्यात यावी. 

संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील काही शासकीय वैद्यकीय/आयुर्वेद/दंत/होमिओपॅथी 
महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये खुळी/मोकळी जागा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. तरी 
संस्थानिहाय आढावा घेऊन आवश्‍ऱ्यक/वापरात असलेल्या जागेचा समावेश निविदा काढताना 
करावा. 

स्वच्छता सेवेच्या निविदेच्या 5०008 of Work मध्ये प्रचलीत नियमानुसार बदल करावयाचे 
असल्यास, त्याबाबत संपूर्ण अधिकार आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय यांना 
असतील. 

निविदेच्या पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये नवीन संस्थांचा समावेश करणे किंवा संस्था कमी करणे, 
शासनाच्या मान्यतेने करता येईल. 

पात्र ठरलेल्या पुरवठादाराबरोबर संस्थानिहाय सामंजस्य करार अधिष्ठातास्तरावर करण्यात 
यावा. 

प्रशासकीय मान्यतेनुसार वार्षिक खर्चास वित्तीय शासन मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. तसेच 
आवश्यकतेनुसार एक महिन्याची नोटीस देऊन बंद करण्याचे आदेशा देता येतील. 
रुग्णालयांकरीता सेवा पुरवठादारांची ५ वर्षासाठी ई-निविदा प्रक्रियेद्वारे नियुक्‍ती करण्यात 
येईल व नियुक्‍त करण्यात आलेल्या सेवा पुरवठादारामार्फत Mechanized पध्दतीने Cleaning 
सेवा पुरविण्यात येईल. 

केंद्र शासन अंगीकृत अऱ्या स्वरुपाच्या रुग्णालय व्यवस्थापनेच्या निगडीत संस्था जसे मे. 
एच.एल.एल. इन्फोटेक सर्व्हीसेस लि., HSCC, Telecommunication Ltd., NBCC, 
MECON इ. स्वच्छताविषयक कामे उपलब्ध करुन देण्यास सक्षम आहेत. सदर केंद्र 
शासनाच्या पुरुस्कृत कंपन्याकडून स्वारस्य प्राप्त केल्यावर न्यूनतम असलेल्या कंपनीकडून 
Mechanized Cleaning Services घेण्यास प्राधान्य देण्यात यावे. 

विषयाधीन सेवेसाठी प्रत्यक्ष कामाचे आदेशा हे राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पित रकक्‍्कमेमध्ये पुरेशा 
निधीची आव्यकता तपासूनच देण्यात यावेत, याबाबतची खातरजमा करण्याची जबाबदारी ही 
आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाची राहील. 


qo) सदर Mechanized Cleaning Services चा खर्च संबंधित संस्थेच्या (१०) कंत्राटी सेवा 


उद्दिष्टांतर्गत उपलब्ध अर्थसंकल्पित निधी मधून भागविण्यात यावा. तसेच, यासाठी आवश्‍यक 
असेल तेव्हा राज्य निधीमधून आवश्‍यक असलेल्या निधी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध करुन 
घेण्यात यावा. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. २५७/प्रशा-२, दि.१९ डिसेंबर २०२३ 


११) सदर खर्चात Halts स्वच्छता, सर्व प्रकारचे 5&810810/0181080 detergent/PivigatHeur 
साहित्य/कर्मचारी/मश्ीन व इतर साहित्याचा समावेश राहील. 

१२) पुरवठादारास स्वच्छतेसाठी लागणारे Detergent आणि विहित विनिर्देशाने Disinfectant यांची 
मासिक गरजे एवढी संख्या रुग्णालयात आणून ठेवणे बंधनकारक राहील. 

०४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७.०४.२०१५ मधील उप विभाग चार, 

अ.क्र. ११ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 

करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१९११३३४३१५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 
OG’ D 


JOGDAN'! 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=MEDICAL 

EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT, 
5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d 


2. 
07c625c3417378f97d493a8a277faa29f65 
459, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=C1DO8CFDEE92DA209D70 
J O G D A N D 9F5456D9EDE95236B8A8E7E2A2801B8FE 
DO03DCF793D3, cn=MAHADEO GIRDHARI 


JOGDAND 
Date: 2023.12.19 01:10:28 -08'00' 


(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत- परिशिष्ट - अ 


१. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व आयुष संचालनालय, मुंबई. 

३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

४. संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

५. सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय/आयुर्वेद/दंत/होमिओपॅथी महाविद्यालय व 
रुग्णालय. 

अधिदान व लेखा अधिकारी. 

सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

उप सचिव (आयुष), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मुंबई. 

निवडनस्ती (प्रशा-२). 


eon G&G -€४ 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२५७/प्रशा-२, दिनांक १९ डिसेंबर सोबतचे परिशिष्ट अ 


शासकीय वैद्यकीय/दंत महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये Mechanized Cleaning Services WaT WaT करणे बाबत माहिती. 


अ.क्र. संस्थेचे नांव संस्थेतील एकुण जागा संस्थेत मंजूर | संस्थेत मंजूर नियमित/बाह्यस्रोत Mechanized Cleaning 
नियमीत/काल्प | पदांवर कार्यरत सफाईगारांच्या Services द्वारा स्वच्छ करता 
निक/बाह्यसतरोता | माध्यमातून स्वच्छ करण्यात येत येणा-या परिसर (निविदा 
द्वारे भरलेल्या | असलेला परिसर/आरक्षित केलेली | काढण्यासाठी उपलब्ध जागा) 
सफाईगार जागा 
पदांची संख्या 
बांधिव परिसर | मोकळा परिसर बांधिव परिसर | मोकळा परिसर | बांधिव परिसर | मोकळा परिसर 
(Sq.Mtr.) (Sq.Mtr.) (Sq.Mtr.) (Sq.Mtr.) (Sq.Mir.) (Sq.Mtr.) 
q सर जे.जे.समुह रुग्णालय, मुंबई ५७०६०.७७ ११७५६५.४८ ३५२ ३८०१०.५४ ११०४२०.१८ १९०५०.२३ ७१४४.९४ 
२ सेट जार्जस रुग्णालय, मुंबई ४२१६५.०७ ८८७.७३ ८७ २१.७५ pe २०४१५ ८८७.७३ 
३ गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय, मुंबई १०२४६.२६ १५१७०.८५ ८८ ५००० ८००० ५२४६.९६ ७१७०.८५ 
४ कामा अँन्ड अल्बेस रुग्णालय, मुंबई ७६७५.९७ १५१५८.४३ ९३ 4923 90923 2442.29 4034.83 
षु नागरी स्वास्थ केंद्र, वांद्रे (Fd) मुंबई-५१ ५४५८ ४८२ Le] | ee. Ls ५४५८ ४८२ 
६ आरोग्य पथक, पालघर ६५९६ १८४६ २ ३००० १४०० ३५९६ ४४५.८ 
9 शासकीय दंत महाविद्यालय आणि रुग्णालय, मुंबई ३३८२५ ६९०० ४४ १८८२५ २९०० १५००० ४००० 
८ ससून सर्वोपचार रुग्णालय, पुणे. १४५९४०.३१ ४६०५४.९३ २०१ ५८३७६.१२ १८४२१.९६ ८७५६४.१९ २७६३२.९७ 
बै जी शासकीय वेद्यकौय महाविद्यालय, पुणे. २५ 
१० आरोग्य पथक शिरुर, पुणे १३४१० १२५८ = बिड अना ae १३४१० १२५८ 
११ शासकोय वेद्यकौय महाविद्यालय, नागपूर २५३७५७ ३२२०७४ ५० १००००० | 943240 ३२२०७४ 
१२ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर २५३ 
१३ अतिविशेषोपचार रुग्णालय, नागपूर २२ 
१४ ट्रामा केअर सेंटर, नागपूर f= | 
१५ आरोग्य पथक, सावनेर ४७१५ १३८५९ २ Foo ie “७, ___| ४७१५ १३९०४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. २५७/प्रशा-२, दि.१९ डिसेंबर २०२३ 


१६ | इंदिरा गांधी शासकोय वैद्यकीय महाविद्यालय,नागपूर | १०७४३३.२५ | १२७२१२.०८ ३२ ३१५३०.७२ ३७९३८.२ ७५९०२.५३ ८९२७३.८८ 
१७ इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ८० 

रुग्णालय,नागपूर 
१८ डा. बाबासाहेब आंबेडकर अनसंधान केद्र, नागपूर ९५४५ १७५८३ ४ ८००० १५४५ १५४५ १६०३८ 
१९ शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर ८७९९ ६०४६ १२ ३५०० १००० ५२९९ ५०४६ 
२० | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, छत्रपती । १३५२८९.७ २१६१७.२३ २३४ ७४४०९.३३ ११८८९.४७ ६०८८०.३७ ९७२७.७७६ 

संभाजीनगर 
२१ अतिविशोषोपचार रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर 
२२ शासकीय कर्करोग रुग्णालय, छत्रपती संभाजीनगर ६२१८.८६ १६१३२.६९ LC | | 2 pe ६२१८.८६ १६१३२.६९ 
२३ | डॉ. वै.स्मृती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सोलापूर | २९००९.१५ ३४७२६.८ ८० १२००० १६००० १७००९.१५ १८७२६.८ 
२४ श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज PATA रुग्णालय, 
सोलापूर 
२५ स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय ६८७८९ ३११२१० ९७ १६०० १४३० ६७१८९ ३०९७८० 
महाविद्यालय, अंबाजोगाई. 
२६ स्वामी रामानंद तिर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय, अंबाजोगाई. 

२७ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज २३१०० २५३६० १६ po po २३१०० २५३६० 
२८ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, मिरज २१५१० १८७६० २० = ae ८. 208 _ | २१५१० १०७६० 
२९ पझ्मभुषण वसंतदादा पाटील शासकीय २५१६५ ९१२३ Yo [=] iL] २११६५ ९१२२३ 

रुग्णालय,सांगली 
३० | डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, | ११९००८.१३ | ४१४५१३.६७ ३८ २५००० शि ९४००८.१३ ४१४५१३.६७ 

नांदेड 

३१ | डॉ. शांकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय ६९ 

व रुग्णालय, नांदेड 
३२ | श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, | ४९५९३.२१ ४१२१४८.४१ २२ ६२४७.७९ १८७४३.३७ ४३३४५.४२ ३९३४०५.०४ 

धुळे 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. २५७/प्रशा-२, दि.१९ डिसेंबर २०२३ 


३३ | श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व | ४८५०७.८४ । २७४७६५.६१ ८० ७५९१.८२ २५०५२.६८ ४०९१६.०२ २४९७१२.९३ 
सर्वोपचार रुग्णालय, धुळे 
३४ | श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, | ९२६७९.४२ ४५९७१८.२२ १११ १६००० ९००० ७६६७९.४२ ४५०७१८.२२ 
यवतमाळ 
३५ । श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, यवतमाळ 
३६ Ol रुग्णालय, यवतमाळ 
३७ अतिविशेषोपचार रुग्णालय, यवतमाळ १९०५७.३२ fF ४० ८००० =a ११०५७.३२ ee | 
३८ रा.छ.शा.म.शा.वै.म. कोल्हापूर २१८३९ १३९५१७ 10 २१८३९ १३९५१७ जिक. आणा | ee = 
३९ । छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वापचार रुग्णालय, कोल्हापूर ५०४६६ ३५३७२३ ११२ ५०४६६ ३५३७३ a a: ie 
४० | विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, | ६०६५९.१८ १३००९१.३८ ४१ ९६४.३२२ शि ५९६९४.८६ १३००९१.३८ 
लातूर 
४१ | विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, लातूर 
४२ अतिविशेषोपचार रुग्णालय, लातूर 
४३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार २९७९९ ६३१९८.४६ ८७ ८९३९.९५५ १८९५९.५३ २०८५९.८९ ४४२३८.९३ 
रुग्णालय, अकोला 
४४ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार १३४२७ ६९५०.६ ८६ [| शिश १३४२७ ६९५०.६ 
रुग्णालय, अकोला 
४५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, चंद्रपूर १२३२८ ६६६३.९९ ३६ १२३२८ ६६६३.९९ १२३२८ ६६६३.९९ 
४६ | शासकीय वेद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर ११६०९५ ४७४९.९८ १९० १०६०९.५ ७४४९.९८ १०५४८५.५ ४७४९.९८ 
४७ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, Mea ८०४८.३७ १३३०९.६६ ३६ ८०४८.३६ १३३०९.६६ शिका = os त 
४८ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया । ८३५६.२३ १४२०४.१३ ९० ८३५६.२३ १४२०४.१३ pF 0___| ae 
४९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, बारामती ८३८३७ ९३१५.३ ३६ ८३८३६ ९३१५.३ ८३८३६ ९३१५.३ 
4o शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, १९० 
बारामती 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. २५७/प्रशा-२, दि.१९ डिसेंबर २०२३ 


५१ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, जळगाव २९९३ | 0 | | oo | | oo | ea २९९३ शि काया 
५२ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव २७३७.२ १६०२७.१६ Fo | 109 pe 9319.2 १६०२७.१६ 
५३ शासकीय वैद्यकौय महाविद्यालय, नंदुरबार २८८७६.१५ ९७६७०३.४ | ee २८८७६१.५२ ९७६७०३.४ pF 0___| leek 1 
५४ | शासकीय वेद्यकौय महाविद्यालय व रुग्णालय, नंदुरबार | ४०२५५.१७ १०३१००.५२ = | 10 ४०२५५.१७ १०३१००.५२ 
५५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग २१३२१ ६२६७९ २५ ३२७८ aa १८०४३ ६२६७९ 
५६ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, सिंधुदुर्ग Fo 
IC) छत्रपती संभाजी महाराज शासकीय वैद्यकीय १०७३२.९२ १६७९४.४ ११ २२०२.९२ ६७९४.३३ ८५३०.०३ १००००.०७ 
महाविद्यालय, सातारा 

ष्ट छत्रपती संभाजी महाराज शासकीय वैद्यकीय 

महाविद्यालय व रुग्णालय, सातारा 
५९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, १०३९५.५७ ५०५८५.७ ३८ ८१६५.५७ २६३०४.६ २२३० २४२८१.१ 

अलिबाग- रायगड 
६० शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव ३८३६३.१२ ५९२८९ || शिंगी i= | ३८३६३.१२ ५९२८९ 
६१ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, धाराशिव 
६२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी ८००० ४००० = ह: =) ee डिक == 4 ८००० ४००० 
६३ | शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, परभणी । २८२६२.६९ ३९४६२.६९ १०२ po pe २८२६२.६९ ३९४६२.६९ 
६४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, व जिल्हा सामान्य ३३६९ ७००० nae ३३६९ ७००० ae Le 
रुग्णालय, रत्नागिरी 

६५ रा.आ.पोदार आयुर्वेदीक महाविद्यालय, मुंबई ४११३७.३३ १३१९९.६६ ४६ ३०८५२.९९ ५२७९.८६ १०२८४.३४ ७९१९.८० 
६६ म.आ.पोदार रुग्णालय, मुंबई 
६७ शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपूर ४१४८८.७३ ५८२५४.१४ ३५ ८२९७.७५ ११६५०.८३ ३३१९०.९८ ४६६०३.३१ 
६८ शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, नागपूर 
६९ शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड २४९७०.४१ २३०३०.०७ ७९ १२५०६.२१ | १२४६४.२० २३०३०.०७ 
७० शासकोय आयुर्वेद रुग्णालय, नांदेड 
७१ शासकीय आयुर्वेद व युनानी CAMA, नांदेड 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र. २५७/प्रशा-२, दि.१९ डिसेंबर २०२३ 


७२ शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, धाराशिव १३५०० ४६९०० २५ १३५०० शिंगे शिळी ४६९०० 

७३ शासकीय आयुर्वेद रुग्णालय, धाराशिव 

७४ शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जळगाव ४१६०.०१ ३८४.३३ ८ ४१६०.०१ ३८४.३३ ४१६०.०१ ३८४.३३ 

७५ शासकीय आयु. रुग्णा., जळगाव ३५०० ४०० १८ ३५०० ४०० ३५०० ४०० 

७६ | शासकीय होमिपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालय, जळगाव २००० ३०० ११ २००० ३०० २००० ३०० 
एकूण २०७५४७१ ४५९१६५७ ३५०६ १००८२१७ १५५३४७४ १४०६७३६ ३०५४७४१ 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


